महाराष्ट्रशासन 


क्रमांक : पुमाअ - २०२०/प्र.क्र.१९६/आरोग्य ३ 
सार्वजनिकआरोग्यविभाग, 
१०वामजला, संकुलइमारत, 
जी.टी.रुग्णालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :२२.२.२०२१. 


प्रति, 
सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 
विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये व माहे डिसेंबर, 
२०२० च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात आलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
महादेय, 


सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये व माहे डिसेंबर, २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात 
आलेला आहे. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य संस्था निहाय निधी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास पुढीलप्रमाणे हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
अ.क्र. मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
| ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे 399003 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 


भांडवली खर्च, 

०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, 

१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 

(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१००३९१) (दत्तमत), 
५३- मोठीबांधकामे 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 
दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 
विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार निधी खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर झासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ॥॥॥५/.ओ8.9०५.१या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२९१७०२४६३०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपालयांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Roshani Dinesh Kadam Patil 


: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D i n es h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ou = Pubic Heath 


Department 
Date: 2021.02.22 17:22:06 
+05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२) संचालक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


प्रपत्र "अ" 


अंदाजित 


अ.क्र. कामाचे नाव वितरीत निधी 
किंमत 

1 मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, तळा,जिल्हा रायगड. 45000 25000 

2 | ग्रामीण रुग्णालय, मुख्य इमारतीचे बांधकाम मंडणगड,जि. रत्नागिरी. 30000 2600 

3 __ ग्रामीण रुग्णालय, पाबळ जिल्हा पुणे मुख्य इमारत टप्पा 2 बांधकाम 48967 14000 
ग्रामीण रुग्णालय, काशिळ, जिल्हा सातारा येथील मुख्य इमारतीचे 

र्‌ि बांधकाम करणे(टप्पा २) (डिसेंबर-२०१५) ae ewe 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, वालसंग,ता. दक्षिण 

3 | सोलापूर, जिल्हा सोलापूर. = roe 
ग्रामीण रुग्णालय, अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर, येथे स्थापन करण्यात 

वि आलेल्या ट्रामा केअर युनिट इमारतीचे बांधकाम (डिसेंबर-२०१५) eee ae 
ग्रामीण रुग्णालय,कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम मलकापूर,जिल्हा 

7 कोल्हापूर 30000 49()() 

ie | ग्रामीण रुग्णालय, पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड जिल्हा नाशिक येथील Foret व्यं 
मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम (बाहय रुग्ण विभाग) 
ग्रामीण रुग्णालय, पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड जिल्हा नाशिक येथील 

शि मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम टाईप तिन निवासस्थाने) aoe pay 
ग्रामीण रुग्णालय, पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड जिल्हा नाशिक येथील 

= मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम टाईप एक निवासस्थाने) oo yee 

11 | मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, शहादा,जिल्हा नंदुरबार. 45000 20000 

12 । मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, रामनगर,जिल्हा जालना. 45000 19000 
ग्रामीण रुग्णालय, तालखेड जि. बीड येथील अंतर्गत रस्ते व 

13 2000 2000 


इमारत दुरुस्ती (जून २०१९) 


ग्रामीण रुग्णालय, उमरेड जिल्हा नागपूर येथील STAT केअर युनिट 


1$ | इमारत बांधकाम (जुलै २०१८) 32439 12400 
मुख्य इमारतीचे ब निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, 

15 | पाटनसावंगी,ता. सावनेर, जिल्हा नागपूर. ee eee 

A बुलढाणा येथे ट्रामा केअर युनीटचे बांधकाम (नवीन बाब ली route 
नांदुर जिल्हा बुलढाणा येथेग्रामिण रुग्णलयाच्या मुख्य इमारतीचे व 

17 | निवासस्थानांचे बांधकाम (नवीन बाब २०१७) 36192 10000 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामीण रुग्णालय, अक्कलकोट जि. 

- सोलापूर येथील जमीन संपादित करणे (फेब्रुवारी २०२०) 9303 9303 

19 | ग्रामीण रुग्णालय दळवट जिल्हा नाशिक येथील मुख्य इमारत बांधकाम । 126954 18000 
मुख्य इमारतीचे ब निवासस्थानांचे बांधकाम.ग्रामीण रुग्णालय, 

a अर्धापूर,जिल्हा नांदेड. 48085 6500 

21 | ग्रामीण रुग्णालाय शिराठोण येथे कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम 189593 20000 
ग्रामीण रुग्णालय, नेवासा जिल्हा अहमदनगर येथील परिसर व 

22 | निवासस्थान दुरुस्ती (जुलै २०१८) 19155 12500 
मुख्य इमारतीचे व निवासस्थानांचे बांधकाम.ग्रामीण रुग्णालय, 

sa नळदुर्ग,जिल्हा उस्मानाबाद. 218265 20000 
एकूण०१०४ सामूहिक आरोग्य केंद्र (४२१० ०३९१) 311003 
आस्थापना खर्च (१३.९० %) (४२९१९००४०८) 43229 
हत्यारे व संयत्रे (९.९० %)(४२१९००४१७) 3421 
एकूण 357653 


